महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः सकआ -२०२२/प्र.क्र. १०२/ आस्था-२ 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या 
आस्थपनेवरील समाज कल्याण 
अधिकारी, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या 
करण्याबाबत... 


मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ ऑक्टोबर, २०२३. 


AIR seat 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम - ४ मधील तरतुदीनुसार समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या 
आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या समाज कल्याण अधिकारी व तत्सम गट-अ संवर्गातील खालील 
अधिकाऱ्यांच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदल्या करण्यात येत असुन, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.४ 
मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


रि अधिकाऱ्यांचे नांव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
Ea २ ३ ॥ | "है [| 


श्री. सचिन प्रल्हाद 
साळे 


संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात 


प्रमाणपत्र पडताळणी 
कोल्हापुर 


समिती, 


कोल्हापुर 


२. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरीत्या होण्याकरीता पुढील सूचनांचे 

काटेकोरपणे पालन करावे - 

१) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्‍त समाज कल्याण, पुणे यांनी बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यास बदली झालेल्या पदावर रुजु होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

२) बदली झालेला अधिकारी संबंधित कार्यालयातून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यावर त्यांना 
विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतीक्षा काळ 
ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्दभवल्यास संबंधित आस्थापना अधिकाऱ्यांस 
जबाबदार धरण्यात येईल. 

3) बदली आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 


शासन आदेशा PASH: सकआ - २०२२/प्र.क्र.१०२/ आस्था-२ 


ay सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१७१५०५११६५२२ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH M KHAIRMODE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a635 1a2e14339ed095cda2a544af43de4b681afa9a5b9 
.d3ad62ec4726ebebab, postalCode=400032, st=Mah. hth 


2 , 0 =! , st=Maharashtra, 
K H A | R M O D F serialNumber=79208454F AS609FCBFBESAS9A44EC2402F387A 
‘A627CD8748B6D2CFDDF68B76C6, cn=SATISH M KHAIRMODE 
Date: 2023.10.17 15:07:17 +05'30' 
(सतीश खैरमोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


rs 
ap 


श्री. सचिन प्रल्हाद साळे, संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, कोल्हापुर 
(आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्यामार्फत) 


Nel 
a 
ie) 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 

महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण, संस्था पुणे 
अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सांगली/कोल्हापुर 
प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण,पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, सांगली/कोल्हापुर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली/कोल्हापुर 

मा. सचिव (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती आस्था-२. 


> 


So 2 2s. 2 SS. 2 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


